केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 
नियोजन विभाग (खुद्द) मध्ये “सहायक जन माहिती 
अधिकारी”,“जन माहिती अधिकारी” तसेच 

“प्रथम अपीलीय प्राधिकारी” पदनिर्देशित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र . इपीडी-३७२२/प्र.क्र.२५४/का.१४२१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक केंमाअ- २०५५/प्र.क्र.१९०/०६/५,दिनांक १८.०६.२००५. 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-केंमाअ-२००५/प्र.क्र.१९०/०६/५,दिनांक ०६.०८.२००५. 
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक इपीडी-३७१२/प्र.क्र.४४६/का.१४२१,दिनांक २१.०८.२०१२. 
8) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१,दिनांक १५.०२.२०२२. 
५) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक इपीडी-३७२२/प्र.क्र.२५४/का.१४२१,दिनांक २९.०८.२०२२ 
६) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.११.०५.२०२३ 
७ शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.२८.०६.२०२३ 
८) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.१२.०७.२०२३. 
९) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.०३.०८.२०२३. 
qo) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.१५.०९.२०२३. 
प्रस्तावना : 


) 
) 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्‍त क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील परि.४ मधील सूचनांनुसार 
केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ५(२) व कलम ५(१) अन्वये नियोजन विभाग (खुद्द) मधील 
अनुक्रमे सहायक जन माहिती अधिकारी व जन माहिती अधिकारी तसेच उक्त अधिनियमांच्या कलम २(१) व 23) अनुसार 
अपीलीय प्राधिकारी उपरोक्‍त क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये पदनिर्देशित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संदर्भ 
क्रमांक-५ येथील शासन निर्णयान्वये नियोजन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी यांना सहायक राज्य जन माहिती 
अधिकारी, कक्ष अधिकारी यांना राज्य जन माहिती अधिकारी व अवर सचिव यांना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात आले आहेत. 
2. नियोजन विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये नियोजन विभागात निर्माण करण्यात आलेल्या 2 
नवीन कार्यासनांसह विषयसूची, तसेच संदर्भ क्रमांक ७,८,९,१० येथील शासन परिपत्रकान्वये विभागाच्या 
विषयसूचीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सुधारित विषयसूचीनुसार संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक २९.८.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ७,८,९,१० नुसार नियोजन विभाग (खुद्द) च्या सुधारित विषयसूचीनुसार सोबतच्या 
प्रपत्रानुसार (प्रपत्र-अ) “नियोजन विभागातील (खुद्द)” “सहायक राज्य जन माहिती अधिकारी”, “राज्य जन माहिती 
अधिकारी” आणि “प्रथम अपिलीय प्राधिकारी” पदनिर्देशित करण्यात येत आहेत. 


२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९.८.२०२२ सोबतच्या प्रपत्र-ब मध्ये कोणताही बदल नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः इपीडी-३७२२/प्र.क्र.२५४/का.१४२१, 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०९२११३०८०२९७१६ असा आहे. हे शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
|: C=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


DN 

M | L | N D ) RA G H U N AT H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=438fa70bb728385b5c8 1 bde24450c1 1d5ce0d99ed18a61fbSb16 
85722e2c2c03, 


KULKARNI Rao 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) प्रधान सचिव (नियोजन), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव (रोहयो), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सह सचिव/ उप सचिव (सर्व, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अवर सचिव (सर्वी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) कक्ष अधिकारी (सर्व), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४२२) यांना विनंती करण्यात येते की, सहायक जन माहिती अधिकारी, जन माहिती 


अधिकारी,अपिलीय अधिकारी यांच्या संदर्भातील फलक सुधारित करुन प्रदर्शित करावा. तसेच ऑनलाईन 
माहिती अधिकार (Online RTI) संदर्भात राज्य जन माहिती अधिकारी व अपीलीय प्राधिकारी याबाबत त्या 
प्रणालीमध्ये योग्य ते बदल करून घ्यावेत. 

७. निवड नस्ती, कार्यासन-१४२१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र-अ 


केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५ 


बोर्ड दुरध्वनी क्र.२२०२४२४३ 


नियोजन विभाग (ge) मधील सहायक जनमाहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांच्या नियुक्त्या 


वित्त आयोगाचे अनुषंगाने प्राप्त होणारा पत्रव्यवहार व अनुषंगिक बाबी. 
योजनांचे एकत्रिकरण (Plan Consolidation). 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४११ ।१) वाषिक कार्यक्रमाची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करणे, प्रशासकीय विभागांच्या प्रभारी मंत्री महोदयांच्या | सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
चर्चेच्या संदर्भातील कामे. अधिकारी, कार्यासन-  । कार्यासन-१४११, 
२) अर्थसंकल्प आकारमान व कार्यक्रम उप समितीच्या बैठका आयोजित करणे - कार्यासन-१४११ । १४११, विस्तार वका 
३) अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला/ तरतूद न केलेला अर्थसंकल्पीत/विना अर्थसंकल्पीत नियतव्यय, प 
नियतव्ययात कपात, अतिरिक्त नियतव्यय, सुधारित नियतव्यय, इ. संदर्भातील प्रस्ताव. विस्तार कक 2880 
४) योजनांतर्गत बांधील खर्च. ३२५४ 
५) मंत्रीमंडळाचे निर्णयांचे संकलन. 
६ मा.आमदारांच्या कामांसाठी विशोष विकास निधी. 
१४१२ ।१ निती आयोग व आयोगाशी संबंधित अन्य बाबी. सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
२) आकांक्षीत जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, कार्यासन- कार्यासन-१४१२, 
Dae ee re कार्यासन-१४१२ | १४१२ विस्तार | विस्तार दू.क्र.- 
४ इतर राज्य शासनाशी संबंधीत व संकीर्ण पत्रव्यवहार. 
) दू.क्र.- ४११५ ३४४० 
) 
) 


छपाई :- वार्षिक कार्यक्रम संक्षिप्त विवरणपत्रे (मराठी व इंग्रजी), वार्षिक कार्यक्रम (विभागवार) 
(मराठी व इंग्रजी), वार्षिक कार्यक्रम (विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेश निहाय) (मराठी) व 
(वार्षिक कार्यक्रम) (जिल्हा वार्षिक योजना) या पुस्तकांचे Whos व छपाई 

पंचवार्षिक योजना, मार्गदर्शक तत्वे व इतर बाबी. (१२ व्या पंचवार्षिक योजनेंनंतर पंचवार्षिक योजना 
बंद करण्यात आली आहे तथापि या संदर्भातील उर्वरित शिल्लक कामकाज,असल्यास ) (Residual 
Matters) 

राष्ट्रीय विकास परिषद व वेळोवेळी स्थापले जाणारे अर्थविषयक आयोग व यासंबंधी बाबी ( योजना 
आयोगाच्या बरखास्तीनंतर राष्ट्रीय विकास परिषद अस्तित्वात नसल्याने, तथापि या संदर्भातील 
उर्वरित शिल्लक कामकाज असल्यास) (Residual Matters) 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४१३ ।१ सार्वजनिक उपक्रमाशी संबंधित समन्वय. सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
२) पुनर्रचना, पुर्नबांधणी आणि खाजगीकरण. अधिकारी, कार्यासन- कार्यासन-१४१३, 
डे oe al कार्यासन-१४१३ | १४१३, विस्तार दू.क्र.- 
४) विशेष घटक योजना = 
५) आदिवासी विकास विभाग विस्तार BPH ३९०९ 
६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ३७२२३ 
७) इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग 
८) दिव्यांग कल्याण विभाग 
१४१४ १) केंद्रिय/केद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय. सहायक कक्ष =| कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
२) बाह्य सहाय्यीत प्रकल्पांबाबत समन्वय. अधिकारी, कार्यासन- कार्यासन-१४१४, 
a) तत णता लावा, कार्यासन-१४१४ | १४१४ विस्तार | विस्तार दू.क्र.- 
४) व्हीजन-२०३० 
५) शाश्वत विकास ध्येय (Sustainable Development Goals) दू.क्र- 3248 ३४४० 
६) २० कलमी कार्यक्रम 
७) केंद्रीय क्षेत्रिय प्रकल्प समन्वय समिती. 
१४१६ ।१) मा.राज्यपालांचे निदेशांचे अनुपालनाबाबत इतर विभागांशी समन्वय सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
२) मा.मंत्री,नियोजन यांचे अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या उप समितीचे कामकाज अधिकारी, कार्यासन- कार्यासन-१४१६ 
३) वार्षिक योजनेतील नियतव्ययाचे els मंडळनिहाय ened वाटप व खर्च याची माहिती देणे,त्याचे = :करण करणे कार्यासन-१४१६ | १४१६ विस्तार 
४) अनुशेष निर्मूलनासंबंधी पुस्तिका तयार करून सांख्यिकी माहिती गोळा करणे, पृथःकरण करणे इ. 
4) विदर्भ, मराठवाडा, कोकण व इतर भागांचा विकासाचा कालबध्द कार्यक्रम व विशेष पॅकेज विस्तार BP. | दु.क्र.३९११ 
३८६८ 


६) वैधानिक विकास मंडळ (आस्थापना व समन्वयन विषयक बाबी.) 

) वैधानिक विकास मंडळ निहाय विशेष नियतव्ययाचे वाटप व खर्चावरील संनियंत्रण/खर्चाचा ताळमेळ घालणे, 
राज्यामध्ये नवीन वैधानिक मंडळ स्थापन करणे. 
प्रादेशिक असमतोल विषयक सत्यशोधन समितीच्या अनुषंगाने तसेच निर्देशांक व अनुशेष समितीने 
निश्चित केलेला अनुशेष दूर करण्यासंबंधीच्या सर्व बाबी. 
qo) केळकर समिती 
११) मागासक्षेत्र अभ्यासगट. 


3.9) शाश्वत विकास ध्येय राज्य व जिल्हा निर्देरक आराखडा 


Office-DMEO) संबंधीत सर्व बाबी 
3.3) शाश्वत विकास ध्येय व गुंतवणूक सांगड (Investor Mapping with SDG) 
ब) राज्याच्या आर्थिक व सांख्यिकी विषयक बाबी 
४) राज्यातील एकूण नियतकालिक सांख्यिकी व आर्थिक माहिती 
५) राज्य आर्थिक परिषद (स्टेट इकॉनॉमिक कौन्सिल) 
क) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाझी संबंधीत बाबी 
६) राज्याची आर्थिक पाहणी 
७) कार्यक्रमांतर्गत योजनांचे संनियंत्रण व मूल्यमापन 
८) ज्या क्षेत्रात प्रगती कमी आहे, अशी क्षेत्रे निवडून काढून तेथील योजनांचा अभ्यास करणे. 
९) गाववार माहिती. 
१० राज्य माहिती संचयिका 
११) सांख्यिकी विकास क्षेत्र (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या योजना) संबंधातील योजनांचे 
प्रस्ताव, प्रकल्प अंमलबजावणी समिती, कार्यक्रमांतर्गत योजनांचा निधी-तरतूद व वितरण 
१२) शाश्वत विकास ध्येय व समन्वय कक्षाच्या कामकाजविषयक सर्व बाबी 
१३) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाडी संबंधित विविध प्रकाडाने 
१४ १३ वा वित्त आयोग 
) 
) 


94) १५ वा वित्त आयोग 
१६) आर्थिक गणना 


३.२) विकास संनियंत्रण व मूल्यमापन कार्यालयाशी (Development Monitoring and Evaluation 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४१७ | ३) केंद्र शासनाच्या कार्यालयांशी संबंधीत बाबी सहायक कक्ष विशेष कार्य अवर सचिव/ 
१ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या संबंधातील सर्व बाबी अधिकारी Rant / कक्ष | सहसंचालक 
२) सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Program /संशोधन अधिकारी अधिकारी, कार्यासन-१४१७ 
Implementation), भारत सरकार संबंधातील सर्व बाबी कार्यासन-१४१७ य]सन-१४१७ ।(गणनाव 
3) नीती आयोग (NITI Aayog) - विस्तार GH.  ।पतपध्दती), 
४११७ विस्तार दू.क्र.३६५१ 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४१७ | १७) सामजिक आर्थिक जात गणना २०११ सहायक कक्ष विशेष कार्य अवर सचिव/ 
१८) drat संविभाजन व उपलब्धता धोरण (Data Sharing and Accessibility Policy)S) अधिकारी अधिकारी / कक्ष | सहसंचालक 
नक्षलग्रस्त भागाचा विकास /संशोधन अधिकारी अधिकारी, कार्यासन-१४१७ 
१९) नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठीच्या योजनांसाठी निधी तरतूद, प्रस्तावास मान्यता, कार्यासन-१४१७ | कार्यासन-१४१७ (गणना व 
निधी वितरण, आदिवासी क्षेत्रबाह्य गावबंदी योजनेबाबत कामकाज विस्तार दू.क्र.- | पतपध्दती), 
४११७ विस्तार दू.क्र.३६५१ 


इ) वित्त व बँकीगशी संबंधीत बाबी 

२०) राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (State Level Bankers Committee) 

29) शेतीसाठी कर्जपुरवठा व राज्यस्तरीय समन्वय समिती संबंधीत प्रकरणे, 

२२) एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमासाठी पतपुरवठा समन्वय 

२३) प्रादेशिक ग्रामिण बँका 

२४) प्रधानमंत्री जनधन योजना,प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना,प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, 

२५) मुद्रा योजना 

२६) लाभार्थ्यांना थेट लाभ प्रदान करणे (Direct Beneficiary Transaction) समन्वयन 

२७ गुंतवणूकदारांचा आराखडा 
) 
) 


२८) महाराष्ट्र बँक कृषि विषयक कर्जाच्या सोयीची तरतूद करण्याबाबत अधिनियम,१९७४ 
२९) जिल्हा पतपुरवठा योजना व अग्रणी बँका 

30) कर्ज पुरवठ्याबाबत नागरीकांकडून येणाऱ्या तक्रारी व कर्ज वसुलीबाबतची प्रकरणे 
अहवालाविषयी बाबी. 

३१ बँकर्स समित्याविषयीच्या व बँकांच्या शाखाचा विस्तार 

३२) खुल्या बाजारातील कर्जासह वित्त संस्थाविषयक बाबी 

३३) वित्तीय wares संबंधित कामे 
) 
) 


३४) नक्षलग्रस्त व डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त जिल्हयांमध्ये बँकेच्या सोयीसुविधामध्ये विस्तार करणे. 

३५) “महाराष्ट्र जिल्हा उन्नती व संस्थात्मक क्षमता प्रकल्प (Maharashtra District Growth and 
Institutional Capabilities Project) व तद्अनुषंगिक सर्व बाबी”. 

३६) सदर प्रकल्पाशी संबंधित प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची स्थापना करणे व तद्अनुषंगिक 
सर्व बाबी. 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४१८ |।१) मानव विकास कार्यक्रम (Human Development Mission) अंतर्गत विविध योजना राबविणे | सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी | अवर सचिव/ 
मागणी क्र. ओ-१-२०५३१२३१ (सर्वसाधारण योजना), मागणी क्र.एन-२-२०५३/॥१५३ अधिकारी, /संशोधन सहसंचालक, 
(अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक योजना) कार्यासन-१४१८ | अधिकारी, कार्यासन-१४१८, 
२) राज्याचा मानव विकास अहवाल तयार करणे कार्यासन-१४१८ TH 
3) मानव विकास आयुक्तालय यांना आस्थापनाविषयक बाबींकरीता व संबंधित जिल्हाधिकारी SP. व २२८४६९९८ 
यांना नियमित योजनांकरीता आवश्‍यक निधी उपलब्ध करुन देणे. phe 
8) मानव विकास कार्यक्रमासाठी निधी अर्थसंकल्पित करणे व तो वितरीत करणे. उपर दक 
५) महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (॥३5$/५७०),आस्थापना व तांत्रिक बाबींशी संबंधित 
सर्व कामकाज. 
६) महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), AMG यांच्या नियामक मंडळाच्या 
बैठका आयोजित करणे. 
७) महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर यांना अनुदान उपलब्ध करुन 
देणे. 
८) महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रकाडहानाकरीता मानव विकास कार्यक्रमाची माहिती उपलब्ध 
करुन देणे. 
१४२१ ।१) नियोजन विभाग आस्थापना विषयक बाबी. सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव 
२) रचना व कार्यपध्दती संबंधीची कामे. अधिकारी, कार्यासन-१४२१, कार्यासन-१४२१ 
३) प्रशासकीय सुधारणा कार्यासन-१४२१ | दु.क्र. 
४ आस्थापना बाबींविषयक समन्वय २२०२२५९६, 
विस्तार दू.क्र.- 
४११६ 
१४२२ ।१) नियोजन विभाग (खुद्द) मधीळ अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन, प्रवास भत्ते, सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव 
स.भ.नि.नि.,सेवापुस्तक इ.बाबी. अधिकारी, कार्यासन-१४२२, कार्यासन-१४२२ 
नियोजन विभाग (खुद्द) शी संबंधित खर्चमेळाचे लेखाशीर्ष,२२३५, २५०५, ३४५१ व ७६१० कार्यासन-१४२२ । विस्तार दू.क्र. 
या संबंधीची कामे. ३७०९ 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४२३ ।१ नियोजन विभागाचे आवक/जावक पत्रव्यवहार अनौपचारीक संदर्भ यांची नोंदणी (गोपनीय सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
पत्रव्यवहारासहीत) lla अधिकारी, कार्यासन-  ।कार्यासन-१४२३ 
२) चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे वाटप व पर्यवेक्षण. ae विस्तार 
३) विभागातील नस्त्या किंवा अभिलेख यांची देखभाल. कायात ठर ०९३ Su 
४) गृहव्यवस्थेसंबंधीत बाबी. विस्तार दू.क्र. | दू.क्र.३९११ 
५) स्टेशनरीची तसेच देखभाल दुरूस्तीकरिताच्या देयकाची पूर्तता. ३१६० 
६) विभागातील कामकाजाकरिता आवश्‍यक असणाऱ्या झेरॉक्स मशिनरीची खरेदी 
७ थकीत प्रकरणांचा आढावा 
संगणकविषयक बाबी. 
(9) संगणक पेपरसहीत स्टेशनरी पुरविणे, स्टेशनरीची खरेदी (राज्य नियोजन मंडळासह) इत्यादी 
अनुषंगिक बाबी. (२) संगणक करणासंबंधातील गृह व्यवस्थेसंबंधीची सर्व कामे. (३) नियोजन 
विभागातील दैनंदिन कामासाठी संगणक विषयक सामुग्री उदा.टोनर, Gea, रिरायटेबल सिडी, 
पेनड्राईव्ह, ऑप्टिकल माऊस.इ. 
१४२४ ।१ अर्थसंकल्प विषयक बाबी- नियोजन विभागाशी संबंधित अर्थसंकल्प अंदाजांचे संकलन व समन्वय, | सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
२) अंदाज समिती/ लोकलेखा समितीविषयक बाबी, अधिकारी, कार्यासन- कार्यासन-१४२४, 
hae कार्यासन-१४२४ | १४२४, विस्तार दू.क्र. 
8) कार्यक्रम अंदाजपत्रक, डा 
५) लेखा आक्षेपांचे निराकरण, विस्तार क ३2 
६) वित्तमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण, ३७०९ 
७) नियोजन विभाग (खुद्द) 


१) “मागणी क्रमांक ओ-२-२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण १०४ ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार 
तसेच”प्रदाने*मागणी क्रमांक ओ-१३-७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे” या लेखाशिर्षांचे 
नियंत्रण यामध्ये नियोजन (खुद्द) तसेच विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांतील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचेकरीता निधी अर्थसंकल्पित करण्याकरीता संबंधित आस्थापना कार्यासनांकडून प्रस्ताव 
प्राप्त करुन घेऊन एकत्रितरित्या निधी अर्थसंकल्पित (अर्थसंकल्पीय अंदाज / सुधारित अंदाज) करणे, 
निधी उपलब्ध करुन देण्याकरीता वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करणे. वित्त विभागाकडून निधी वितरीत 
झाल्यानंतर मागणीनुसार संबंधित आस्थापना कार्यासनांना वाटप करणे, आवश्‍यकतेनुसार 
पुनर्विनियोजन /पूरक मागणी याबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करणे, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 
त्याबाबतची अंतिम सुधारीत तरतूद, बचत / अधिक खर्च याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे इ. कामाचा 
समावेश राहील. 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४२५ विभागातील कामकाजाच्या सर्वसाधारण समन्वय विषयक बाबी :- सहायक कक्ष क्ष अधिकारी, | sax सचिव, 
) राज्यपालांचे अभिभाषण अधिकारी, र्यासन-१४२५ ।कार्यासन-१४२५ 
ii) विधानमंडळाझी संबंधित सर्व कामकाज (समित्यांसह) कार्यासन-१४२५ विस्त दू.क्र.- दूरध्वनी 
॥) वि.का.क. समन्वय ३८७१ क्र.२२८३५७०८ 
iv) आपले सरकार 
v) पी.जी.पोर्टल 
४) ई समिक्षा 
vil) माहितीचा अधिकार (ऑनलाईन व ऑफलाईन) समन्वय 
४) कार्यक्रम प्रभागाशी संबंधित नसलेली समन्वयाची संकीर्ण कामे. 
१४२५-अ 9) छत्रपति शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेशी संबंधित | सहायक कक्ष क्ष अधिकारी, | sax सचिव, 
सर्व कामकाज अधिकारी, ्यासन-१४२५ अ | कार्यासन-१४२५अ 
२) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ कार्यासन-१४२५अ विस्त दू.क्र- दूरध्वनी 
३) “ई-गव्हर्नन्स” संदर्भातील सर्व कामकाज.(कार्यासन १४२३-नोंदणी शाखेकडे असलेल्या कामकाजा- ३८७१ क्र.२२८३५७०८ 
व्यतिरिक्त नियोजन विभागामधील (खुद्द) संगणक खरेदी करणे व गृह व्यवस्थेसंबंधी कामकाज वगळून) 
१४२६ | 9 अर्थव सांख्यिको संचालनालय, (गट-क आणि गट-ड) यांच्या आस्थापनाविषयक बाबी. सहायक कक्ष क्ष अधिकारी, अवर सचिव, 
२ कार्यालयीन खर्चास मंजूरी, संगणक खरेदी, अर्थसंकल्पीय बाबी, वाहन खरेदीस मंजूरी इ. खरेदी. अधिकारी, ्यासन-१४२६ | कार्यासन-१४२६ 
3) सर्व गट-अ,ब,क आणि गट-ड, च्या अधिकारी/कर्मचारी यांची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती प्रकरणे. कार्यासन-१४२६ विस्त दू.क्र.- विस्तार दू.क्र. 
४) रजा विदेश दौरा, प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशाने, मंजूरी/ना-हरकत प्रमाणपत्र. ३८७९ 
५) प्रतिक्षाधीन कालावधी. 
६) न्यायालयीन / विभागीय चौकशीची प्रकरणे. 
७) समन्वयाच्या बाबी. 
८) नमुना नोंदणी पाहणी कर्मचाऱ्यांचे मानधन अदा करणेबाबत. 
९) राज्य नियोजन मंडळ - सर्व आस्थापना व अर्थसंकल्प विषयक बाबी, तत्संबंधी सर्व बाबी 
qo) राज्य नियोजन मंडळाच्या निदेश्ानुसार अभ्यासगटांची स्थापना व संबंधित बाबी. 
१) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील गट-अ ते गट-ड मधील अधिकारी / कर्मचारी यांचे 
“२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण १०४ ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने” व “७६१०, 
शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे.” संबंधित बाबी. 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४२७ | अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकारी सहायक कक्ष क्ष अधिकारी, । अवर सचिव, 
१) सर्व आस्थापनाविषयक बाबी. अधिकारी, र्यासन-१४२७ | कार्यासन-१४२७ 
२) पदनिर्मिती, कार्यासन-१४२७ a qm. विस्तार दू.क्र. 
३) पदस्थापना ३८७२ ३८७९ 
४) ज्येष्ठता सूची, 
५) निवडसूची, 
६) पदोन्नती 
७ बदल्या 
८) सेवानिवृत्तीविषयक बाबी. 
९) प्रतिक्षाधीन कालावधी 
qo) न्यायालयीन / विभागीय चौकशीची प्रकरणे 
११) सेवा जोडून देणे 
१२) गोपनीय अहवाल 
१४२८ | ग्रंथालय विषयक बाबी सहायक कक्ष क्ष अधिकारी, । अवर सचिव, 
अधिकारी, र्यासन-१४२८ | कार्यासन-१४२८ 
कार्यासन-१४२८ la qm विस्तार दू.क्र. 
३९०९ 
१४३१ ।१) कृषि, पदुम व फलोत्पादन, सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
2) सहकार, वस्त्रो्योग व पणन अधिकारी, कार्यासन- कार्यासन-१४३१, 
3) मुंबई विकास अभियान इ. कार्यासन-१४३१ | १४३१, विस्तार दू.क्र. 
विस्तार दू.क्र.- | ३१५९ 
३७२२ 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४३३ ।१ जलसंपदा सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, अवर सचिव 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिकारी, कार्यासन-१४३३, कार्यासन-१४३३ 
कार्यासन-१४३३ । विस्तार 
दू.क्र.४३३६ 
१४३४ ।१) जलसंपदा विभाग सुप्रमा, सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव 
२) मृद व जलसंधारण विभाग, अधिकारी, कार्यासन-१४३४, कार्यासन-१४३४ 
३) रोजगार हमी योजना. कार्यासन-१४३४ | विस्तार दू.क्र. 
३८९२ 
१४४३ ।१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
२) विधी व न्याय विभाग, अधिकारी, कार्यासन- कार्यासन-१४४३ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१४४३ । १४४३, विस्तार 
४) मराठी भाषा विभाग विस्तार दू.क्र.- | दू.क्र.३९११ 
५) संसदीय कार्य विभाग ३८६८ 
६) सांस्कृतिक कार्य विभाग 
७) माहिती तंत्रज्ञान 
८) माहिती व जनसंपर्क 
९) गृहनिर्माण विभाग 
१० महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
११) कृषिभूषण व शिक्षणमहर्षी स्व.पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख जन्मस्थळ पापळ, 
जि.अमरावती विकास आराखडा 
१४४४ ।१) नगर विकास विभाग, सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, अवर सचिव 
२) ग्रामविकास विभाग, अधिकारी, कार्यासन-१४४४, कार्यासन-१४४४ 
३) पर्यटन विभाग कार्यासन-१४४४ | विस्तार gP 


३८६८ 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४४४-अ | १ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडे, सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | सहायक कक्ष 
२) हजरत बाबा ताजुद्दीन दर्गा, ताजबाग, नागपूर विकास आराखडा अधिकारी, कार्यासन-१४४४-अ, | अधिकारी, 
३) महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र) बाबत सर्व आस्थापना व अर्थसंकल्पविषयक बाबी, | कार्यासन-१४४४-अ विस्तार दू.क्र. 3022 कार्यासन-१४४४-अ 
तसेच तत्संबंधी सर्व संकीर्ण बाबी. 
१४६१ ।१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, । अवर सचिव, 
२) गृह विभाग. अधिकारी, कार्यासन-१४६१, | कार्यासन-१४६१, 
३) मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती. कार्यासन-१४६१ विस्तार दू.क्र. ३७२२ विस्तार दू.क्र.- 
३९०९ 
१४७१ |।१) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
२) उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग, अधिकारी, कार्यासन-१४७१ | कार्यासन-१४७१ 
३) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग कार्यासन-१४७१ विस्तार दू.क्र.- दूरध्वनी. 
8) अल्पसंख्यांक विकास विभाग ३८९२ क्र.२२८३५७०८ 
१४७२ ।१) महिलाव बालविकास विभाग सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
२) पर्यावरण विभाग अधिकारी, कार्यासन-१४७२ | कार्यासन-१४७२, 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग. कार्यासन-१४७२ विस्तार दू.क्र.- | विस्तार दू.क्र.- 
४) वित्त विभाग. ३७२२ ३४४० 
१४७५ ।१) वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव, 
२) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, अधिकारी, कार्यासन-१४७५ ।कार्यासन-१४७५ 
३) महसूल व वन (पुनर्वसनसह) कार्यासन-१४७५ विस्तार दू.क्र.३८९२| दू.क्र.२२८३५७०८ 
१४८१ |।१) जिल्हा योजनांचे नियोजनासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे, राज्यस्तरीय बैठकांचे सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, । अवर सचिव/ 
आयोजन करणे. अधिकारी, कार्यासन-१४८१ | सहसंचालक, 
२) जिल्हा वार्षिक योजना पुस्तकांचे संकलन कार्यासन-१४८१ | विस्तार ge | कार्यासन-१४८१ 
3) जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हानिहाय महसूली व भांडवली मागणी क्रमांकाच्या अनुषंगाने ३१५८ दूक्र.- 
अर्थसंकल्पिय पुस्तिका (Distri otwi se- White Book) तयार करणे २२८४६९९८ 
४) जिल्हा वार्षिक योजना व त्या अनुषंगिक बाबी 


जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अनुषंगाने विविध विभागांशी समन्वय 
साधणे, याशिवाय विभागांकडून येणारे अनौपचारिक संदर्भ हाताळणे. 


कार्यासन 
क्रमांक 


विषय 


सहायक जन 
माहिती अधिकारी 


जन माहिती 
अधिकारी 


प्रथम अपिलीय 
अधिकारी 


१४८१ 


६) जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांना जिल्हानिहाय लेखाशिर्ष प्राप्त 
करुन घेणे. 

७ जिल्हा नियोजन कार्यालयातील नव्याने निर्माण केलेल्या पदांसाठी वेतन व 
कार्यालयीन खर्च (पदनिर्मिती वगळून) 

८) माहिती अधिकार व संकीर्ण 

९) जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील योजनांचे प्रमुख कार्य निर्देशक तयार 
करणे. 
जिल्हा नियोजन समिती, उपायुक्त (नियोजन) कार्यालयांशी संबंधित लेखाशिर्षाकरीता 

अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे व विनियोजन लेखे हाताळणे. 
(३४५१ ०२१५, ३४५१ ०३४२, ३४५१ ०४०२, ३४५१ ०५८३, ३४५१ ०४९४ (भारीत) 
qo) जिल्हा वार्षिक आराखडा 


~ 


१४८१- 


१) जिल्हा नियोजन समितीशी संबंधित कामकाज 
i) सदस्यांच्या निवडणूकांच्या आरक्षण कार्यक्रमांना मान्यता देणे 
i) जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
॥) जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम, १९९८ रचना व कामे/ दुरूस्त्या /सुधारणा इ. 
४) जिल्हा योजनांचे नियोजनासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे 
४) राज्यस्तरीय बैठकांचे आयोजन करणे, 

२) १३ व्या वित्त आयोगाच्या अनुषंगाने जिल्हयांना निधी वाटप करणे. 

3) डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत तालुक्यांची संरचना करणे, निधी अर्थसंकल्पीत करणे, 

जिल्हयांना निधी वितरीत करणे व इतर अनुषंगिक बाबी. 

४) सिंधुरत्न समृध्द योजनेशी संबंधित बाबी 

५) जिल्हा नियोजन समितीविषयक अंदाज समिती /23७/लोकलेखा समिती संबंधी. 

६) पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम- (उर्वरित बाबी) ( Residual matters if only) 


सहायक कक्ष 
अधिकारी, 
कार्यासन- 
१४८१-अ 


कक्ष अधिकारी, 
कार्यासन- 
१४८१-अ, 
विस्तार दू.क्र.- 
३१५८ 


अवर सचिव/ 
सहसंचालक, 
कार्यासन- 
१४८१-अ, 
दू.क्र.- 
२२८४६९९८ 


कार्यासन विषय सहायक जन जन माहिती प्रथम अपिलीय 
क्रमांक माहिती अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
१४८२ ।१ आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आवश्‍यक निधीची तरतूद अर्थसंकल्पीत करुन | सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव/ 
तरतुदींचे आमदार निहाय/ जिल्हानिहाय वितरण करणे. अधिकारी, कार्यासन- सहसंचालक, 

२) विधान परिषद सदस्यांचा नोडल जिल्हा घोषित करणे कार्यासन-१४८२ | १४८२, कार्यासन-१४८२ 

३) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हयांकडून करण्यात आलेल्या खर्चाचे विस्तार gH. | gw 
संनियंत्रण करणे व जिल्हयांकडून खर्चाचा ताळमेळ घेण्याबाबत पाठपुरावा करणे व ३४९९ २२८४६९९८ 
DAT STAT काढणे. 

४) महालेखापाल कार्यालयाच्या विनियोजन लेख्यांवरील स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने 
महालेखापाल कार्यालयाकडून मान्य करुन घेऊन लोकलेखा समितीस सादर करणे. 

५) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विधी मंडळ सदस्यांकडून / जिल्ह्यांकडून प्राप्त 
“विशेष बाब” मंजुरीचे प्रस्ताव सादर करणे 

६) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांसंदर्भात प्राप्त विधीमंडळ कामकाज, तक्रारी, माहिती 
अधिकार अर्ज, आपले सरकार व पी.जी. पोर्टलद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व तसेच अन्य 
संकीर्ण बाबी हाताळणे. 

१४८२- ।१ खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासन व जिल्हा प्राधिकरण सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, | अवर सचिव/ 
अ यांच्यामधील समन्वयक म्हणून कार्य करणे तसेच राज्य नोडल विभाग म्हणून काम पाहणे. । अधिकारी, कार्यासन- सहसंचालक, 

२) खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून तसेच महालेखापाल कार्यासन- १४८२-अ, कार्यासन- 
कार्यालयाकडून प्राप्त लेखा आक्षेपांची पूर्तता करणे. १४८२-अ विस्तार दू.क्र.- | १४८२-अ, 

३) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यसभा सदस्यांचा (लोकसभा सदस्यांद्वारे ३४९९ qm 
निर्वाचित) कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्यांच्या खात्यावर शिल्लक असलेल्या निधीचे त 
नविन राज्यसभा सदस्यांमध्ये समप्रमाणात वाटप करणे. 

8) खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांसंदर्भात प्राप्त तक्रारी, माहिती अधिकार अर्ज, 


आपले सरकारव पी.जी.पोर्टलद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व तसेच अन्य संकीर्ण बाबी 
हाताळणे. 


प्रपत्र-ब 
रोहयो प्रभागातील सहायक जन माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व 


प्रथम अपिलीय प्राधिकारी 
अ. कार्यासन | सहायक जन माहिती अधिकारी जन माहिती अधिकारी प्रथम अपिलीय प्राधिकारी 
क्र. 

र्ण मग्रारो-१ सहायक कक्ष अधिकारी /लिपिक | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- । सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक - मग्रारो-१ मग्रारो-१ मग्रारो-१ 

२ मग्रारो-२ सहायक कक्ष अधिकारी /लिपिक | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- । सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-२ मग्रारो-२ मग्रारो-२ 

3 मग्रारो-३ सहायक कक्ष अधिकारी /लिपिक | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- | सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-३ मग्रारो-३ मग्नारो-३ 

४ मग्रारो-४ सहायक कक्ष अधिकारी /लिपिक | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- | सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-४ मग्रारो-४ मग्रारो-४ 

4 मग्रारो-५ सहायक कक्ष अधिकारी /लिपिक | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- । सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-५ मग्रारो-५ मग्रारो-५ 

& मग्नारो-६- | सहायक कक्ष अधिकारी /fatte | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- | सह सचिव/उप सचिव- 

अ टंकलेखक मग्रारो-६-अ मग्रारो-६-अ मग्रारो-६-अ 

७ मग्नारो-६-ब | सहायक कक्ष अधिकारी /ळिंपिक | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- | सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-६-ब मग्रारो-६-ब मग्रारो-६-ब 

८ मग्नारो-७ | सहायक कक्ष अधिकारी /fatte | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- | सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-७ मग्रारो-७ मग्रारो-७ 

९ मग्नारो-८ । सहायक कक्ष अधिकारी /fatte | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- | सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-८ मग्रारो-८ मग्रारो-८ 

hal ० मग्रारो-९ सहायक कक्ष अधिकारी /लिपिक | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- । सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-९ मग्रारो-९ मग्नारो-९ 

११ मग्नारो-१० | सहायक कक्ष अधिकारी /ळिपिक | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- | सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-१० मग्रारो-१० मग्रारो-१० 

१२ मग्नारो-१०- | सहायक कक्ष अधिकारी /fatte | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- । सह सचिव/उप सचिव- 

अ टंकलेखक मग्रारो-१०-अ मग्रारो-१०-अ मग्रारो-१०-अ 

१३ मग्रारोी-११ | सहायक कक्ष अधिकारी /fatte | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- | सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-११ मग्रारो-११ मग्रारो-११ 

१४ मग्नारो-१२ | सहायक कक्ष अधिकारी /ळिपिक | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी- । सह सचिव/उप सचिव- 
टंकलेखक मग्रारो-१२ मग्रारो-१२ मग्रारो-१२ 


